शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-०७१७/प्र.क्र.३८३/पोळ-७. 


महाराष्ट्र सरकारी 


जागांतून 
लावण्याबाबत अधिनियम याखालील सक्षम 


प्राधिकारी, बृहन्मुंबई, यांच्या न्यायालयातील 


निष्कासन प्रकरण क्र. २३८१४/ ५७/ २००८ व 
२३८१५/ ५५/ २००८ या प्रकरणांमध्ये पोलीस 


आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांची बाजू मांडण्यासाठी 
वकीलाची नियुक्ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


वाचा 


१) 


१०) पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 
११) पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 
१२) पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 


१३) पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 


दिनांक १८ डिसेंबर २०१८. 


शासन ज्ञापन, महसुल व वन विभाग, क्र. जमीन-२५१६/ ७६९/ प्र.क्र. ५३/ 


ज-२, दिनांक ०२.१२.२०१६. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष-८(४/ 


३३३९/१७, दिनांक ०४.०५.२०१७. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष-८(४/ 


३६५४/१७, दिनांक २२.०५.२०१७. 


अँड. डी.जे. वालावलकर, सरकारी वकील, लघुवाद न्यायालय, मुंबई, यांचे 


पत्र, दिनांक २०.०६.२०१७. 


पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 


शा.१९५/१७, दिनांक ०४.०७.२०१७. 


पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 


२५२/१७, दिनांक १०.०८.२०१७. 


पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 


शा.३१७/२०१७, दिनांक १३.१०.२०१७. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 


३६२/२०१७, दिनांक ०४.१२.२०१७. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 


४००/२०१७, दिनांक ३०.१२.२०१७. 
२१/२०१८, दिनांक ३०.०१.२०१८. 
शा.१०२/२०१८, दिनांक ११.०१.२०१८. 
शा.११९/२०१८, दिनांक ०८.०२.२०१८. 


शा.१५६/२०१८, दिनांक २१.०६.२०१८. 


पोआ/ कक्ष-८(४)/ 
पोआ/ कक्ष-८(४)/ 
पोआ/ कक्ष-८(४)/ 
पोआ/ कक्ष-८(४)/ 
पोआ/ कक्ष-८(४)/ 
पोआ/ कक्ष-८(४)/ 
पोआ/ कक्ष-८(४)/ 
पोआ/ कक्ष-८(४)/ 


पोआ/ कक्ष-८(४)/ 


काढून 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण1-०७१७/प्र.क्र.३८३/पोल-७. 


प्रस्तावना. 


शासन ज्ञापन, महसूल व वन विभाग, क्र. जमीन-२५१६/ ७६९/ प्र.क्र. ५३/ ज-२, 
दिनांक ०२.१२.२०१६, ER भूकर क्र.9६५ (बावला कंपाऊन्ड) हा शासकीय भूखंड गृह विभाग 
(पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई) यांना कब्जेहक्काने भोगवटदार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने, 
विवक्षित अटी व शर्ती यांच्या अधीन, दहशतवाद विरोधी पथकाच्या कार्यालयासाठी मंजूर 
करण्यात आला आहे. उक्त जमिनीवर अतिक्रमण झाले असल्यास ते गृह (पोलीस) विभागाने 
जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, व नियोजन प्राधिकरण यांच्या मदतीने निष्कासित करणे 
आव्यक राहील, असे उक्त MIATA नमूद करण्यात आले आहे. 


२. उक्त जागेवर श्री. इंद्रजीतसिंह कुलबीतसिंह सहानी, न्यू कॅनरा ल॑च होम, दुकान 
क्र.१३३/डी, ae ऑर्फनेज बिल्डींग, आणि श्रीमती लीला नारायण set, युनायडेड ऑटो 
स्पेअर पार्टस्‌, दुकान क्र.१, १३३, फिमेल ऑर्फनेज बिल्डींग, यांनी अतिक्रमण केलेले आहे. 
उक्त अतिक्रमण सक्तीने निष्कासित करुन मिळण्याबाबत पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी 
महाराष्ट्र सरकारी जागांतून काढून लावण्याबाबत अधिनियम (सन १९५६ चा मुंबई अधि. क्र.२) 
याखालील सक्षम प्राधिकारी, बृहन्मुंबई, यांच्या न्यायाळयात निष्कासन प्रकरण क्र. २३८१४/ 
५७/ २००८ व २३८१५/ ५५/ २००८ ही दाखल केली. सक्षम प्राधिकारी यांनी ही दोन्ही प्रकरणे 
दिनांक १७.०१.२००८ रोजी निष्कासन आदेश देऊन निकाली काढली. 


३. सक्षम प्राधिकारी यांच्या vad आदेशाने व्यथित होऊन उक्त दोन्ही आस्थापना 
धारकांनी शहर दिवाणी न्यायालय, मुंबई, येथे अपील केले. शहर दिवाणी न्यायालयाने सक्षम 
प्राधिकारी यांचे उक्त दोन्ही प्रकरणांमधीलळ आदेश बाजूस सारले, पण उक्त दोन्ही आस्थापना 
धारकांवर महाराष्ट्र सरकारी जागांतून काढून लावण्याबाबत अधिनियम यांमधील 
तरतुदींनुसार नव्याने कारवाई करण्याची सक्षम प्राधिकारी यांना मुभा राहील असेही आपल्या 
आदेशात नमूद केले. त्या अनुसार, निष्कासन प्रकरण क्र. २३८१४/ ५७/ २००८ व २३८१५/ 
५५/ २००८ या दोन्ही प्रकरणांची सक्षम प्राधिकारी, बृहन्मुंबई, यांच्या न्यायाळयात सुनावणी 
सुरू आहे. 


४. यापूर्वी, उक्त दोन्ही प्रकरणांमध्ये सक्षम प्राधिकारी यांच्या न्यायालयात गृह (पोलीस) 
विभागाची बाजू मांडण्यासाठी अँड. डी.जे. वालावलकर, सरकारी वकील, लघुवाद 
न्यायालय, मुंबई, यांची वकील (counsel) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली होती. म्हणून 
आताही उक्त प्रकरणांमध्ये सक्षम प्राधिकारी यांच्या न्यायालयात गृह (पोळीस) विभागाची बाजू 
मांडण्यासाठी अँड. डी.जे. वालावलकर यांची वकील (counsel) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
यावी, असा प्रस्ताव पोलीस आयुक्त कार्यालयाने सादर केला आहे. 


५. अँड. डी.जे. वालावलकर यांनी उक्त प्रकरणांमध्ये गृह (पोलीस) विभागाचा वकील 
(counsel) म्हणून नियुक्तीसाठी आपली लेखी संमती कळविली आहे. 


६. त्या अनुसार, शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०७१७/प्र.क्र.३८३/पोल-७. 


शासन निर्णय. 


महाराष्ट्र सरकारी जागांतून काढून लावण्याबाबत अधिनियम (सन १९4६ वा मुंबई 
आ. क्र.:२ याखालील सक्षम प्राधिकारी, बृहन्मुंबई, यांच्या न्यायालयातील निष्कासन प्रकरण 
क्र.२३८१४/ ५७/ २००८ व निष्कासन प्रकरण क्र.२३८१५/ ५५/ २००८ यांमध्ये गृह (पोलीस) 
विभागाची बाजू मांडण्यासाठी अँड. डी.जे. वाळावळकर, सरकारी वकील, लघुवाद 
न्यायालय, मुंबई, यांची वकील (counsel) म्हणून, याद्वारे, नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. Fs. डी.जे. वालावलकर यांना उक्त दोन्ही प्रकरणांमध्ये गृह (पोलीस) विभागाची 
बाजू मांडण्यासाठी पुढील तक्त्यात निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे फी अनुज्ञेय राहील:- 


अ.क्र सेवा फी 

(9 (2) (3) 
।१. | प्रत्येक अपरिणामकारक सुनावणीत उपस्थित राहणे रु.१,०००/- प्रतिदिन 
२. प्रत्येक परिणामकारक सुनावणीत उपस्थित राहणे रु.२,०००/- प्रतिदिन 
३. लेखी म्हणणे, अर्ज, यांचे मसुदे तयार करणे र.२,५००/- 
४. वाहन भत्ता रु.२००/- प्रतिदिन 


३. अँड. डी.जे. वालावलकर यांना उक्त फी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्याकडून 
प्रदान करण्यात येईल. खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, १०८, 
राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना 
(दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), २८ व्यावसायिक सेवा, याखाली उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय “The Rules for the Conduct of the Legal Affairs of Government, 
1984” मधील नियम ९६ च्या पोटनियम (३) अन्वये प्रशासनिक विभाग या नात्याने गृह 
विभागास प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


५. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२७१७४३२६१३२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SWAPNIL : री 
GOPAL BORSE = “i 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
२) अँड. डी.जे. वालावलकर (WAG SIGHT, JEYIS, यांच्या WHA. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण1-०७१७/प्र.क्र.३८३/पोल-७. 


प्रत- 
१) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
३) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) 
) 
) 


४) कार्यासन अधिकारी (व्यय/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


